अंशत: बदल 
निरीक्षक (गट-ब),राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१६१/राउशु-१ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० जुलै, २०२३. 


वाचा :- 9) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१०७/राउशु-१, दि.१९.०५.२०२३. 
२) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.इएसटी-२७२२/प्र.क्र.२४/राउश्यु-१, दि.१९.०५.२०२३. 


शासन आदेडा- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३ मधील सार्वत्रिक 
बदल्या व विशेष बदल्या उक्त वाचा येथील क्र.१ येथील दि.१९.०५.२०२३ रोजीच्या शासन आदेझान्वये करण्यात 
आल्या आहेत. तसेच, Sat वाचा येथील क्र.२ येथील दि.१९.०५.२०२३ रोजीच्या शासन आदेशान्वये सन 
२०२१-२२ या पदोन्नतीसूचीतून दुय्यम निरीक्षक संवर्गातून निरीक्षक संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात 


आल्या आहेत. 


२. उक्त आदेशातील खालील स्तंभ (२) मधील निरीक्षक, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कौटुंबिक कारण/ 
रिक्‍त पद उपलब्ध नसणे या कारणास्तव बदलीने / पदोन्नतीने पदस्थापनेमध्ये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
तरतुदीनुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने अंडात: बदल करण्यात येत असून, त्यांची अंशत: बदलीने 


खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव यापूर्वीची पदस्थापना अंशत: बदलीने पदस्थापना 
Pa 2 3 ४ 
णं श्री.मनोज चौधरी । क-विभाग, नाशिक मे.संगमनेर स.सा.का., फार्म- 
(Raa पदी) 
२ श्री.आनंदा कांबळे | भरारी पथक, बीड मे.दहिसर डिस्टीलरीज प्रा.लि., 
पालघर (रिक्‍त पदी) 
३ श्री.आशिष मे.लोकमंगळ माऊली इं.लि., | देगलूर, नांदेड (रिक्‍त पदी) 
महिंद्रकर लोहारा, जि.उस्मानाबाद 
४ श्री.राजेश भापकर | मे.माणगंगा स.सा. का. लि. | मे.माळेगाव, स.सा.का.लि., 
जि.सांगली बारामती, पुणे (रिक्‍त पदी) 
षु श्री.संजय मिठारी ।मे.तात्यासाहेब कोरे, | चंद्रपूर हहर (रिक्‍त पदी) 
स.सा.का.लि. जि.कोल्हापूर 
६  । श्री.राम शेंगर भरारी पथक, नागपूर विभागीय भरारी पथक, नागपूर 
(रिक्‍त पदी) 
७ श्री.गायकवाड मे.संगमनेर स.सा.का.लि. | सिमा तपासणी नाका, करंजाळी, 
किशोर नानासाहेब | अहमदनगर जि.नाशिक 
(Raa पदी) 
८ | ahaa मुळे मे.विघ्नहर स.सा.का. जुन्नर, पुणे | तुळजापूर, धाराशिव 
(Raa पदी) 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१६१/राउशु-१ 


९ श्री.एम.एस. गरुड | स.महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील, | मे.कुंभी कासारी, स.सा.का.लि., 
स.सा.का. अकलूज, सोलापूर । कुडित्रे, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर 
(Raa पदी) 

णं श्री.मोहन चंद्रभान | tient डिस्टिलरीज, हिगोली tex (रिक्त पदी) 
मतकर औरंगाबाद 


२. सदर बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे 
ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०७१०१७३६३५८१२९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, YUVRAJ 8१४॥॥ गणा 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEI 
25.4. 


age 


143e83b04db3eb31230d59c1af4b6e29ee6c1f13e338 
400032, st=Mahara 


pane —_ 
(युवराज अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) महालेखापाल-१/२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
) संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
) निवडनस्ती (राउशु-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


